कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील 
अभियंत्याची बदली. 
महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा H : बदली २०१८/(८७/२०१८)/आ.(शा.अ.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१/०५/२०१८. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 Helles कलम ४ (४) आणि ४ (५) मधील तरतुदींनुसार कार्यकारी संचालक, 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यरत असलेले खालील विवरणपत्रात 
(स्तंभ-२ मध्ये) नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील 
अभियंत्याची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी (स्तंभ ४ नुसार) त्यांच्या विनंतीनुसार बदली करण्यात येत 


आहे. 
अ. । अभियंत्याचे नाव कार्यरत असलेले ठिकाण व विनंती बदलीचे ठिकाण 
क्र. दिनांक 
1 १_| २ ३ शिका 
१) श्री.सोमनाथ ज्ञानोबा | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
सगरे, कनिष्ठ | प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक | औरंगाबाद अंतर्गत उस्मानाबाद 
अभियंता अंतर्गत लाभक्षेत्र विकास | पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
प्राधिकरण, अहमदनगर अंतर्गत | अंतर्गत उपसा सिंचन विभाग, 
मध्यम प्रकल्प विभाग, अहमदनगर | उस्मानाबाद या विभागीय 
अंतर्गत सिना प्रकल्प डावा कालवा | कार्यालयातील रिक्‍त पदी 


उपविभाग क्र.१, शेवगांव 


२. आदेशात नमूद अभियंत्यांची ज्या कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे, त्या कार्यालयाच्या संबंधित 
कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी उपरोक्त आदेशातील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. आदेशात नमूद अभियंता ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयाच्या संबंधित कार्यकारी 
संचालक/ मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी बदली झालेल्या संबंधित 
अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतरच बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी त्यांना 
त्वरित कार्यमुक्त करावे. सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यमुक्त केल्यास व रिक्‍त पदा अभावी 
आदेश कार्यान्वित करण्यास अडचणी उद्भवल्यास संबंधित अभियंत्यांना सक्‍तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करावा लागतो. अशा प्रकरणी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/(८७/२०१८)/आ.(शा.अ.) 


४. संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
वरीलप्रमाणे कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील अभियंत्यांच्या बदलीची 
अंमलबजावणी करताना सदर बदलीच्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर पदांपेक्षा जास्त शाखा अभियंता 
कार्यरत राहणार नाहीत, याची सर्वार्थाने दक्षता घ्यावी. 

५. वरीलप्रमाणेबदली करण्यात येत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता/ झाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी- 
२ संवर्गातील यांच्या कार्यमुक्‍ती आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०१११०७२२००२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


व Digitally signed by Arvind Vitthalrao Pagar 
Arvind Pomme पक 
1 54: 3e74e98305e- ba37550053b 
Vitthalrao अवा 
serialNumber=3c4bfae1 1cba198118c1c28e0ff3468 
6b6c0a82a270584a7daed60418b2f32ca, cn=Arvind 
Pa gar Vithalrao Pogo 
Date: 2018.06.01 11:06:58 +05'30' 


(अरविंद पगार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
3) प्रधान सचिव (जसं.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
५) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
६) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
७) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
८) सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९) आ (शा.अ.) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


